बारव पुर्नरुज्जीवन तसेच स्थापत्याचे 
जतन संवर्धनासाठी तज्ञ व्यक्तींचा 
समावेश & असलेली बारव संवर्धन 
समिती गठित करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. समिती-२०२३/प्र.क्र.८६/सां.का.३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : १८ मे, २०२३ 


शरस्तावना :- 


महाराष्ट्र राज्यात बारवांची निर्मिती सातवाहन काळापासून सुरु झाली. सद्यस्थितीत 


सुमारे २०००० ऐतिहासिक बारव आहेत अशी नोंद आहे. ही बारव सद्यस्थितीत ढासळलेल्या, 


बुजलेल्या अवस्थेत असल्याचे तसेच पाण्याचा स्त्रोत म्हणून त्यांचा वापर होत नसल्याचे 


निदर्शनास आले आहे. या प्राचीन बारवांचे ऐतिहासिक व सामाजिक महत्व लक्षात घेता, बारव 


पुर्नरुज्जीवन तसेच स्थापत्याचे जतन संवर्धनासाठी तज्ञ व्यक्तींचा समावेश असलेली बारव 


संवर्धन समिती गठित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : - 


या शासन निर्णयान्वये बारव पुर्नरुज्जीवन तसेच स्थापत्याचे जतन व संवर्धनासाठी 


खालीलप्रमाणे तज्ञ व्यक्तींचा समावेश असळेली बारव संवर्धन समिती गठित करण्यात येत आहे - 


अ.क्र सदस्यांचे नाव पदनाम 
1 १_| प्रधान सचिव, सांस्कृतिक कार्य विभाग अध्यक्ष 
२ | उपसचिव, सांस्कृतिक कार्य विभाग सदस्य 
३ | संचालक, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (NEERI) सदस्य 
४ । कार्यकारी संपादक व सचिव, दर्शनिका विभाग सदस्य 
५ | संचालक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, महाराष्ट्र राज्य सदस्य 
६ | श्री. रोहन काळे, संस्थापक, बारव बचाव मोहिम प्रमुख समन्वयक 
सदस्य 
७ | ait. सुभाष बाजीराव शिदे, समन्वयक सदस्य 
८ | डॉ. सदगीर, बारव अभ्यासक सदस्य 
९ । श्री. प्रमोद काळे, जल व्यवस्थापक सदस्य 
| do | o | श्री. श्रीकांत उमरीकर, बारव अभ्यासक सदस्य 
।_११_ | श्री. सुरेश जोंधळे सदस्य 
१२ | श्री. प्रमोद कुलकर्णी, जल संवर्धन कार्यकर्ता सदस्य 
१३ । प्रा. चंद्रकांत वागीट, अभियंता, प्र. कुलगुरु, महात्मा गांधी विश्व सदस्य 
विद्यालय 
१४ | श्री. लक्ष्मीकांत सोनवटकर, छत्रपती संभाजीनगर सदस्य 
१५ | श्री. अनंत रामचंद्र भोसले, आंबेजोगाई सदस्य 
१६ | श्रीमती तेजस्विनी आफळे, वास्तुविशारद सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः समिती-२०२३/प्र.क्र.८६/सां.का.३ 


अ.क्र सदस्यांचे नाव पदनाम 

| १७ | डॉ. अरुणचंद्र पाठक, बारव तज्ञ सदस्य 
१८ | श्री. एस.पी. कुलकर्णी, समन्वयक सदस्य 
१९ | अँड. आर. एम. धायगुडे, कायदेतज्ञ सदस्य 
Qo. | श्री. भागवत मसने, सहशिक्षक सदस्य 
२१ | श्री. राम कुलकर्णी, बीड सदस्य 
२२ | संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय, मुंबई सदस्य सचिव 


०२. समितीचा कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे असेल :- 
क. महाराष्ट्रातील बारवांचे जतन व संवर्धन तसेच पुर्नरुज्जीवन करण्यासाठी योजना 
तयार करण्यात यावी. 
ख.स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त राज्यातील ७५ बारव संरक्षित करण्यासाठी जतन 
संवर्धनाचे प्रस्ताव/आराखडे तयार करण्यासाठी मार्गदर्शन करणे. 
ग. महाराष्ट्रातील बारवांचे गॅझेटिअर तयार करण्यासाठी कार्यकारी संपादक व सचिव, 
दर्शनिका विभाग यांना सहकार्य करावे. 


०३. वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार अनुज्ञेय असलेला प्रवास 
भत्ता व दैनिक भत्ता अशासकीय सदस्यांना लागू असेल, मात्र त्यांना विमान प्रवास आणि रेल्वेच्या 
वातानुकूलीन प्रथम वर्गाचा प्रवास अनुज्ञेय असणार आहे. 


०४. अशासकीय सदस्यांचा प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता यावर होणारा खर्च हा मागणी क्र. 
झेडडी-२, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, १०३-पुरातत्वशास्त्र (०१) पुरातत्वशास्त्र 
संचालनालय (०१) (०१) पुरातत्वशास्त्र संचालनालय (अनिवार्य) (२२०५ १७३२) १३ कार्यालयीन 
खर्च या लेखाशिर्षाखाली त्या त्या वर्षातील उपलब्ध तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


०५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtragov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्यांचा संकेतांक २०२३०५१८११४१४०९६२३ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


SUMANT 
DINKAR PASHTE 2223s: 
(सु. दि. पाष्टे) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. प्रधान सचिव, सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
३. उप सचिव, सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
४. संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय, मुंबई. 

५. कार्यकारी संपादक व सचिव, दर्शनिका विभाग, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


607081 


शासन निर्णय क्रमांकः समिती-२०२३/प्र.क्र.८६/सां.का.३ 


६. संचालक, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (NEERI) 
७. संचालक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, महाराष्ट्र राज्य. 
८ 
र 


. सर्व अशासकीय सदस्य मार्फतीने संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय 
. महालेखापाल -१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१०. महालेखापाल -२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

११. महालेखापाल -१ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१२. महाळेखापाल -२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

१३. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१५. निवड नस्ती, सां.का. ३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


